दौंड, जि. पुणे येथील १०० खाटांच्या 
उपजिल्हा रुग्णालयाच्या बांधकाम 
अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०१९/ प्र.क्र.१५५/ आरोग्य-३अ 
मंत्रालय, १० वा मजला, संकूल इमारत, 
गोकूळदास तेजपाल रूग्णालय आवार, मुंबई. 


दिनांक : ०६ ऑगस्ट, २०१९. 


वाचा :- 
१) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक : संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.३३१ 
/आरोग्य-३अ, दि.१२.१०.२०१८. 
२) सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई यांचे पत्र क्रमांकः संआसे / 
कक्ष-३ / टे-६ /दौंड१००खाटाबांधकाम/७२५७-५८/१९, दि.२८.०५.२०१९. 
प्रस्तावना :- 


उपजिल्हा रुग्णालय दौंड, जि. पुणे येथे ५० खाटांच्या उपजिल्हा रुग्णालयाचे १०० खाटांच्या 
उपजिल्हा रुग्णालयामध्ये श्रेणीवर्धन करण्यास संदर्भाधिन दि.१२.१०.२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता 
देण्यात आली होती. सदर १०० खाटांच्या उपजिल्हा रुग्णालयाच्या इमारतीचे अंदाजपत्रक व आराखडे 
कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (पूर्वी विभाग, पुणे यांनी तयार केले असून अधीक्षक अभियंता, 
सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, पुणे,उपसंचालक, आरोग्य सेवा पुणे मंडळ, पुणे, जिल्हा शल्य चिकित्सक, पुणे 
आणि मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पुणे यांनी साक्षांकित केळे आहे. सदरचे अंदाजपत्रक सन 
२०१८-१९ च्या दरसूचीवर आधारित आहे. सदरहू अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्याचा आरोग्य सेवा 
संचालनालयाचा उपरोक्त प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होती. याबाबत पुढील प्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 
शासन निर्णय :- 

उपजिल्हा रुग्णालय दौंड, जि. पुणे येथील ५० खाटांच्या उपजिल्हा रुग्णालयाचे १०० खाटांच्या 
उपजिल्हा रुग्णालयामध्ये श्रेणीवर्धन करण्यासाठी रु.३३५२.१७ लक्ष च्या अंदाजपत्रक व आराखडयास पुढील 


प्रमाणे प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे :- 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०१९/ प्र.क्र.१५५/ आरोग्य-३अ 


Name of the Department : PUBLIC HEALTH DEPARTMENT. 


Name of Work : Proposed Extension of Sub-District Hospital Building for Public Health Department- 
Govt of Maharashtra at Daund, Dist-Pune (50 bedded to 100 bedded) (Upgradation) 


RECAPITULATION SHEET 
Sr. Particulars of Items Unit Rate Norms Rs. Per Cost Rs. 
No. (Sqmt./Meter/LumpSum 
etc.) 
Component Total 
Wise 
(A) | ESSENTIAL ITEMS (Components) 
1 | (a)Building proper 
(Built Up Area-Sq.m) 
Ground Floor (Including 3907 28000 109396000 
Plinth Protection) 
1* Floor 2320 27000 62640000 
Renovation of Existing 1015.6 15000 152340000 
Building 
Total B.U.A. 7242.60 Sub Total (a) | _18,72,70,000 
(b)Fuel Gas Pipeline 25000.00 
(C) Bio Digester 100000.00 
(d)Rain / Roof Water 1000000.00 
Harvesting 
(e)Solar Roof Top (MoU 2000000.00 
to be executed)* 
(f)Ramp For handicaps 100000.00 
(g)Furniture Rs.5,000/-Per Sqm 21794500.00 
6227x70 %=4359 
Sub Total (b+c+d+e+f+g) 2,50,19,500 
2 | Water Supply | 5 % of (a) Sub Total (2) 93,63,500 
&Sanitary Works 
3_ | Electrification Internal 5 % of (a) 93,63,500 
External 6 % of (a) 1,12,36,200 
Fire Fighting 20,00,000 
Arrangements etc. 
Sub Total (3) 2,25,99,700 
Sub Total (A) 24,42,52,700 
(B) | Miscellaneous Items 
Compound Wall & Gate a. 
(Rmt) 
Internal Roads (Rmt) PO 
Development of Ground 500000 
Parking re 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०१९/ प्र.क्र.१५५/ आरोग्य-३अ 


Retaining Wall | 
Land Scaping PO 
Soil investigation and 100000 
Detail Land Survey 
CC Drains and C /D Le 
Works 
Sub Total (B) 6,00,000 
Sub Total (A) — = (1)+(2)+(3)+(B) 24,48,52,700 
(C) | OPTIONAL ITEMS 
Sr. ITEMS 
1 | Undergound Water Tank 500000 
for R /W _ Harvesting 
(Cu.M) 
2 | Water Main Storage, and 500000 
pump house, bore well etc. 
3 | Air Conditioning 5000000 
4 | Lift 9000000 
5 | External Toilets 500000 
ea AB Room, area lighting, 500000 
Pumps, Generator 
7 | CCTV 100000 
Sub Total (c) 16100000 
Project Cost (p)= (A)+(B)+(C) | 26,09,52,700 
(D) | PROVISIONS 
(i) Contingencies 4 % on (a) 74,90,800 
(ii) Green Building 5 % on (a) 93,63,500 
(iii)GST 12 % on (p) 3,13,14,324 
(iv) Price Escalation 10 on (p) 2,60,95,270 
Sub Total (D) 7,42,63,894 
TOTAL COST OF PROJECT (TPC)(A+B+C+D) | 33,52,16,594 
Say Rs. Lakhs 3352.17 
२. उपरोक्त अंदाजपत्रकाची प्रशासकीय मान्यता खालील अटी व शर्तीच्या अधिन राहून देण्यात 
येत आहे. 
अटीव शर्ती :- 


१) काम सुरु करण्यापुर्वी नमुना नकाशा, मांडणी नकाझा तसेच विस्तृत नकाशास 
वास्तुविशारदांकडून मंजूरी घेऊनच सुरु करावे. 

२) ढोबळ स्वरुपात धरण्यात आलेल्या तरतूदीबाबत काम करतेवेळी विस्तृत अंदाजपत्रक 
करुनच काम हाती घ्यावे. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०१९/ प्र.क्र.१५५/ आरोग्य-३अ 


३) प्रत्यक्ष करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र. इएनव्ही-२०१३/प्र.क्र. १७७/तां.क.१, 
दि. १० जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार कार्यवाही 
करण्यात यावी. 

४) सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक बीडीजी २०१७/प्र.क्र.६०/इमारती-२, 
दि. ०७/०७/२०१७ अन्वये कार्यवाही करण्यात यावी. 

५) नियोजित जागा ताब्यात असल्याचे प्रमाणपत्र प्राप्त करुन कामाच्या निविदा सूचना प्रसिध्द 
करण्यात याव्यात. 

६) सदर काम मंजूर रक्कमेत पुर्ण होईल याची दक्षता घेण्यात यावी. तसेच सदर काम उपलब्ध 

निधी मधून करण्यात यावे. 


३. सदर बांधकामांवरील खर्च सन २०१९-२०२० मध्ये उपलब्ध होणाऱ्या मुख्यळेखाशिर्ष “४२१०- 


वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यावरील भांडवली खर्च, ०१- नागरी आरोग्य सेवा (वैद्यकीय 


सहाय्य ), ११० -रुग्णालये व दवाखाने, (०१) (अ) - पंचवार्षिक योजना अंतर्गत योजना-इमारती, (००) 


(09)- मोठी बांधकामे (४२१० ००१४), ५३- मोठी बांधकामे” या लेखाशिर्षाखाली मंजूर करण्यात 


आलेल्या अनुदानामधून भागविण्यात यावा. 


8. सदर शासन निर्णय मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाळील उच्चाधिकार समितीने 


दि.२९.०७.२०१९ रोजी दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


षु. सदर शासन निर्णय सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक 


४२/इमा-१, दि.१८/७/२०१९ अन्वये दर्शविलेल्या सहमतीनुसार आणि वित्त विभागाच्या 


शा.नि. क्र.विअप्र-२०१२/प्र.क्र.3०/२०१३/विनियम,भाग-२, दि.१७.०४.२०१५ सोबतच्या परिशिष्ट भाग- 


पहिला, उपविभाग-पाच मधील अनुक्रमांक १ परिच्छेद क्र.१३४ नुसार प्रशासकीय विभागांना प्रदान 


करण्यात आलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०१९/ प्र.क्र.१५५/ आरोग्य-३अ 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०७२९११३०१९०२१७ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Roshani 


R (05 h an | Dinesh Kadam Patil 


DN: CN = Roshani Dinesh 
Kadam Patil, C = IN, S = 


D | Nn e 5 h Maharashtra, O = Government 


Of Maharashtra, OU = Public 
Kadam Patil oseteor8cee ico 
Pee 
(रो.दि.कदम-पाटील) 
अवर सचिव महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
मा. मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, मुंबई. 
मा. विरोधी पक्षनेते, महाराष्ट्र विधान सभा/विधान परिषद विधानमंडळ सचिवालय मुंबई 
मा. मंत्री, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
मा. राज्यमंत्री, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
५. महालेखापाल १ / २, महाराष्ट्र ( लेखा व लेखापरिक्षा) / लेखा व अनुज्ञेयता, मुंबई/ 
नागपूर. 
६. आयुक्त (आरोग्य सेवा) तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
७. संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 
८ 
९ 


Cc Av AO 


. सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई 

. सहाय्यक संचालक (लेखा व लेखापरिक्षा ),आरोग्य सेवा, पुणे. 
१०.सहसंचालक, आरोग्य सेवा ( अर्थ व प्रशासन ), मुंबई/ पुणे. 
११.उपसंचालक, आरोग्य सेवा पुणे मंडळ,पुणे. 
१२.जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 
१३.जिल्हा शल्य चिकित्सक,पुणे 
१४.सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमा-२), मंत्रालय, मुंबई. 
१५.विनियम कार्यासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१६.कार्यासन अधिकारी (अर्थसंकल्प), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१७.अवर सचिव (आरोग्य-३आ), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१८.निवडनस्ती ( आरोग्य-आ३अ). 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


